श्री.गणपत भाऊसाहेब AMAR, कार्यकारी 
अभियंता (स्थापत्य) यांची शहर आणि 
औद्योगिक विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य 
(सिडको), मुंबई येथे प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/(७/२०१८)/आ.(वर्ग-१) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक:- ०९ ऑक्टोबर, २०१८. 

संदर्भ :- १) वित्त विभागाची दि.०९.०५.२०१३ ची अधिसूचना. 

२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्र.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.१३७/का.१२, दि.१७.१२.२०१६. 

३) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्र.एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.५१०/का.१२, दि.१६.०२.२०१८. 
शासन आदेशा:- 

श्री.गणपत भाऊसाहेब AAR, कार्यकारी अभियंता, डिंभे धरण विभाग, डिंभे, ता. आंबेगाव, 


जि.पुणे यांची सक्षम प्राधिकरणाच्या मान्यतेने हहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य 
(सिडको), मुंबई येथे प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍तीस सक्षम प्राधिकरणाने मंजूरी दिलेली आहे. 

२. SATA यांचा प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी हा प्रतिनियुक्‍तीचे आदेशा निर्गमित झाल्यापासून तीन 
वर्षापर्यन्त राहील. प्रतिनियुक्‍तीच्या अटी व शर्ती महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा 
इत्यादी) नियम १९८१ मधील परिशिष्ट दोन मधील नमूद शासकीय कर्मचाऱ्यांची स्वीयेतर सेवेत बदली 
करण्यासंदर्भातील प्रमाण अटी व शर्ती मधील तरतुदीनुसार व या संदर्भातील वित्त विभागाच्या 


दि.०९.०५.२०१३ मधील सुधारित अधिसूचनेतीळल तरतूदीनुसार या आदेशाच्या सोबत जोडलेल्या 
“परिशिष्ट - अ” प्रमाणे राहतील. 

३. संबंधीत नियंत्रण अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात 
आलेल्या पदावर रुजू होण्याकरीता स्थानिक सेवाज्येष्ठ अधिकाऱ्यांकडे श्री.नान्नोर यांच्या रिक्‍त पदाचा 


अतिरिक्त कार्यभार सोपवून श्री.नान्नोर यांना तात्काळ कार्यमुक्त करावे. 


तसेच, श्री.नान्नोर यांना प्रतिनियुक्‍्तीच्या पदावर हजर होण्यासाठी कोणत्या दिनांकास 


कार्यमुक्त केले आणि ते प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर कोणत्या दिनांकास हजर झाळे याबाबत शासनास 


doesttclass9.wrd@maharashtra.gov.in या ई-मेल संकेतस्थळावर त्वरित कळवावे. 


४. संबंधीत नियंत्रण अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, ase यांना शासनाच्या 


पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर करु नये. तसेच म.ना.से. (रजा) नियम, १९८१ 


शासन आदेडा क्रमांकःसंकीर्ण-२०१८/(७/२०१८)/आ.(वर्ग-१) 


मधील नियम-३० (सी) नुसार मूळ कार्यालयाने बदली झालेल्या अधिकाऱ्याचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे 


अर्ज स्विकारु नयेत. असे अर्ज प्राप्त झाल्यास, ते संबंधीत अधिकाऱ्यास मूळ पत्त्यावर नोंदणी पोच देय 


डाकेने परत करावेत. मूळ कार्यालयाकडे बदली झालेल्या अधिकाऱ्याचे रजेचे अर्ज पाठविल्यास सदर 
अर्जांची दखल घेण्यात येणार नाही. 


५. सदरहू प्रतिनियुक्ती आदेशानुसार तात्काळ नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर न झाल्यास वा 


कोणत्याही प्रकारचा दबाव आणून नियुक्‍ती रद्द करण्याचा प्रयत्न झाल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी 


सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ मधील नियम २३ चे उल्लंघन करणारी असल्यामुळे, ती गैरवर्तणूक समजून 


त्यांचे विरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


६. हे आदेशा, शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.स्वीएसे १०८७/८५३/सेवा-८, दि.१८.७.१९८५ अन्वये 


मंत्रालयीन विभागाना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१०१०११३२०४९१२७ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sanjay Namdeo Jadhav 
ent Of 


9 
1 DN: c=IN, o=Governm f Maharashtra, ou=Water Resources 
a Nn) ay a aa CO Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=5459d36186f52b61cb47b4246001e4cObbd80c48f89a 
dea8f0037e8608934214, 


Jadhav ites oat ar 
(संजय जाधव) 
सहपत्र - वरीलप्रमाणे (परिशिष्ट-अ) कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. प्रधान सचिव (जलसंपदा प्रकल्प व विकास) / सचिव (जलसंपदा व्यवस्थापन व लाक्षेवि), / 
सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२. सर्व कार्यकारी संचालक / महासंचालक, जलसंपदा विभाग. 

३. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ, औरंगाबाद. 

४. सर्व मुख्य अभियंता व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई . 

५. सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग. 

६. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता), १-मुंबई / २-नागपूर. 

७. सर्व अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य), जलसंपदा विभाग. 

८. उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ, महाराष्ट्र 
राज्य (सिडको), मुंबई 

९. खाजगी सचिव, मा. मंत्री, जलसंपदा, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन आदेडा क्रमांकःसंकीर्ण-२०१८/(७/२०१८)/आ.(वर्ग-१) 


"क. खाजगी सचिव, मा. राज्यमंत्री, जलसंपदा,मंत्रालय, qs. 1111111००० 

११. श्री.गणपत भाऊसाहेब AAR, कार्यकारी अभियंता, डिंभे धरण विभाग, डिंभे, ता. आंबेगाव, 
जि.पुणे. 

१२. संबंधीत जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१३. सर्व कार्यासने जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई . 

१४. कार्यासन आ (वर्ग-१), संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन आदेडा क्रमांकःसंकीर्ण-२०१८/(७/२०१८)/आ.(वर्ग-१) 
TO RB "gy" 
जलसंपदा विभाग शासन आदेशा क्र.संकीर्ण-२०१८/(८/२०१८)/आ(वर्ग-१, दिनांक : 08.90.2092. 
सोबतचे सहपत्र. 
श्री.गणपत भाऊसाहेब नान्नोर, कार्यकारी अभियंता, डिंभे धरण विभाग, डिंभे, ता. आंबेगाव, 


जि.पुणे यांच्या कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य), हहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ, महाराष्ट्र 


राज्य (सिडको), मुंबई) या पदाच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या अटी व शर्ती : 


१. प्रतिनियुक्तीचा कालावधी:- श्री.गणपत भाऊसाहेब नान्नोर यांचा प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी 
दि.०९.१०.२०१८ पासून पुढील ३ वर्षापर्यंत असा आहे, परंतु 


(एक) जर त्यांची सेवा ळोकसेवेच्या हितास्तत शासनाला आवश्‍यक वाटली तर त्यांचा 


प्रतिनियुक्‍तीचा कालावधी संपण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी त्यांना परत बोलावून घेण्याचा अधिकार शासन 


राखून ठेवील. 


(दोन) जर त्यांची सेवा स्वीयेत्तर Males आवश्‍यक वाटली नाही तर त्याला मूळ 


विभागाकडे परत पाठविण्याची मुभा स्वीयेतर नियोक्त्याला राहील. मात्र त्याप्रमाणे परत पाठविण्यापूर्वी 
स्वीयेत्तर नियोकत्याने शासनाला ३ महिन्यांची नोटीस दिली पाहिजे. 


(तीन) त्यांनी मूळ विभागाकडे परत जाण्याचा आपला SET आहे अशी कमीत कमी ३ महिन्यांची 


लेखी नोटीस शासनाला दिल्यानंतर त्यांना मूळ विभागाकडे परत घेण्याची मुभा राहील. 


२. date श्री.गणपत भाऊसाहेब ASR यांना स्वीयेत्तर सेवेत असतांना कार्यकारी अभियंता 


(यांत्रिकी) पदाकरिता विहित केलेल्या रुपये १५६००-३९१०० (ग्रेड पे रु.६६००/-) या वेतनमानात वेतन 
अनुज्ञेय राहील. 


३. महागाई भत्ता:- श्री.गणपत भाऊसाहेब नान्नोर राज्य शासनाकडे आपले वेतनमान कायम 


ठेवतील किंवा स्वीयेत्तर सेवेतील पदांशी संलग्न असणा-या वेतनमानात वेतन घेतील, त्याप्रमाणे त्यांना 


राज्य शासनाकडे किंवा स्वीयेत्तर नियोक्त्याकडे नियमानुसार अनुज्ञेय असलेला महागाई भत्ता 


मिळण्याचा हक्क असेल. 


४. घरभाडे भत्ता / स्थानिक पूरक भत्ता:- श्री.गणपत भाऊसाहेब नान्नोर यांना राज्य शासनाच्या 


नियमानुसार वेळोवेळी अनुज्ञेय असेल त्याप्रमाणे घरभाडे भत्ता, स्थानिक पूरक भत्ता घेण्याचा हक्‍क 


असेल पण स्वीयेत्तर नियोक्ता स्वेच्छा निर्णयानुसार स्वीयेत्तर सेवेच्या नियमान्वये हे भत्ते मंजूर करु 
WHS. 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन आदेडा क्रमांकःसंकीर्ण-२०१८/(७/२०१८)/आ.(वर्ग-१) 


५. पदग्रहण अवधी वेतन व बदली प्रवास भत्ता:- स्वीयेतर सेवेत बदली झाल्यानंतर आणि तेथून 


परत आल्यानंतर अशा दोन्ही वेळचा पदग्रहण अवधीमध्ये त्यांचे वेतन व प्रवासभत्ता राज्य शासनाच्या 


संबंधित नियमानुसार स्वीयेत्तर नियोक्त्यांकडून देण्यात येतील. 


६. प्रतिनियुक्‍्तीच्या काळावधीत कर्तव्यार्थ केलेल्या प्रवासाकरिता प्रवासभत्ता:- श्री.गणपत 


भाऊसाहेब नान्नोर स्वीयेत्तर सेवेत रुजू झाल्यानंतर कराव्या लागणा-या प्रवासाकरिता राज्य शासनाच्या 


संबंधित नियमान्वये किंवा स्वीयेत्तर नियोक्ता नियमान्वये प्रवासभत्ता आणि दैनिक war मिळण्याचा 


हक्‍क असेल. 


७. रजा: अशा बदलीपूर्वी श्री.गणपत भाऊसाहेब AAR यांना लागू असलेले रजेचे नियम 


बदलीनंतरही त्यांना लागू राहतील. महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ च्या नियम १८ (२) मध्ये 


दिलेल्या कार्यपध्दतीचा काटेकोरपणे अवलंब करण्यात यावा. स्वीयेत्तर सेवेतून मुक्‍त झाल्यानंतर 


त्यांना परस्पर रजेवर जाण्यास स्वीयेत्तर PATRI परवानगी देता कामा नये. म्हणजेच प्रथम त्यांना 


शासकीय सेवेत रुजू होऊन मूळ विभागातील सक्षम प्राधिका-यांकडून नेहमीच्या पध्दतीने त्यांनी 


आपली रजा मंजूर करुन घेतली पाहिजे. 


८.  स्वीयेत्तर सेवेच्या दरम्यान किंवा अखेरीस घेतलेल्या रजेच्या कालावधी बद्दल द्यावयाच्या 


कोणत्याही पूरक भत्त्यांचा संबंधातील संपूर्ण खर्च स्वीयेत्तर PATRAS सोसावा लागेल. 


९. विकलांगता रजेबद्दल रजा वेतन:- स्वीयेतर सेवेत किंवा अशा सेवेमुळे आलेल्या 


विकलांगतेबद्दल मंजूर करता येईल अशा रजेच्या संबंधीत, sal विकलांगता स्वीयेत्तर सेवा 


संपल्यानंतर उघडकीस आली तरीसुद्धा रजा वेतन देण्यास स्वीयेतर नियोक्ता जबाबदार असेल. अशा 


रजा वेतनाचा खर्च स्वीयेतर नियोक्त्याकडून वसूल करण्यात येईल. 


१०. रजा वेतन व निवृत्तीवेतन अंशदाने:- 


(अ) महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा इत्यादी) नियम १९८१ मधील 


परिशिष्ट-४ मध्ये विहित केलेल्या दरानुसार स्वीयेतर नियोक्त्याकडून रजा वेतन आणि निवृत्तीवेतन 


अंशदाने देण्यात येतील. 


(ब) स्वीयेतर नियोक्ता, प्रत्येक वित्तीय वर्षाच्या अखेरीपासून १५ दिवसांच्या आत किंवा वित्तीय 
वर्ष संपण्यापूर्वी स्वीयेतर सेवेतील प्रतिनियुक्ती, समाप्त होत असेल तर स्वीयेतर सेवेच्या अखेरीस, 
पुढील दराने वार्षिक रजा वेतन व निवृत्तीवेतन अंशदाने देईल. 


(एक) रजा वेतन अंशदाने दरमहा नियमाप्रमाणे 


(दोन) निवृत्ती वेतन अंशदाने दरमहा नियमाप्रमाणे 
पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन आदेडा क्रमांकःसंकीर्ण-२०१८/(७/२०१८)/आ.(वर्ग-१) 


(एक) रजा वेतन अंशदाने:- "०६५, इतर प्रशासकीय सेवा-सी-इतर सेवा (टी) इतर जमा रक्कमा 


रजा वेतन अंशदान." 


(दोन) निवृत्तीवेतन अंशादान:- "०६६, निवृत्तीवेतन व इतर सेवानिवृत्ती लाभ यांच्या संबंधातील 


अंशदाने व वसुलीच्या रकमा-ए-वर्गण्या व अंशदाने (एक) स्वीयेतर सेवेतील अधिकारी." 


उपरोक्त दर लेखापरीक्षा कार्यालयाकडून कायम HS जाईपर्यंत तात्पुरते मानले जातील आणि 


ते भूतलक्षी प्रभावाने समायोजित करता येतील. 
(क) स्वीयेत्तर सेवेतील शासकीय कर्मचा-यांच्या बाबतीत, रजा वेतनाची किंवा निवृत्ती वेतनाची 
देय असणारी sara पूर्वोक्त कालावधीत दिली गेली नाहीत तर झासनाने स्पष्टपणे सूट दिली 


नसल्यास, स्वीयेत्तर नियोक्त्या, हा अदत्त अंशदानाच्या रकमेवर, म्हणजेच पूर्वोक्त कालावधी 


संपण्याच्या तारखेपासून अंशदाने अंतिमरित्या दिल्याच्या तारखेपर्यन्त देय होणा-या रकमेवर दर 


दिवशी प्रत्येकी १०० रुपयात दोन पैसे या दराने शासनाला व्याज देईल. शासकीय कर्मचारी किंवा 
स्वीयेत्तर नियोक्ता यापैकी ज्यांनी अंशादान ANS असेल तो व्याज देईल. 
(ड) रजा वेतन अंशदाने आणि निवृत्ती वेतन अंशदाने निरनिराळया लेखाशिर्षाखाली जमा केले 


जात असल्यामुळे ती वेगवेगळी भरावीत आणि कोणत्याही बाबी दाखल झासनाकडून वसूल 


करावयाच्या येणे रकमेची अशा अंशादानामधून वजावट करण्यात येऊ नये. 


११. रजामुदती प्रवास सवलत:- या विषयावरील राज्य शासनांच्या संबंधित नियमान्वये शासकीय 


कर्मचा-याला रजा मुदती प्रवास सवलत मिळण्याचा हक्क असेल, या संबंधातील खर्च नियोक्त्याला 
सोसावा लागेल. 


१२. रजेचे रोखीकरण करणे:- महाराष्ट्र नागरीसेवा (रजा) नियम १९८१ च्या नियम ७३ अन्वये 


अनुज्ञेय असलेल्या अजित रजेच्या रोखीकरणाचा लाभ घेण्याचा SEH शासकीय कर्मचा-याला असेल. 


रजा वेतनावर प्रदेय असणा-या पूरक भत्त्याचा व महागाई भत्त्याचा खर्च स्वीयेत्तर नियोक्त्याला सोसावा 
लागेल. 


१३. वैद्यकीय सवलती:- शासकीय कर्मचा-यास महाराष्ट्र नागरी सेवा (वैद्यकीय उपचार) नियम 


१९६१ अनुसार अनुज्ञेय असणा-या वैद्यकीय सुविधांपेक्षा कमी प्रतीच्या नसतील अज्ञा सुविधा मिळण्याचा 


हक्‍क असेल आणि त्यावरील खर्च स्वीयेत्तर PATS सोसावा लागेल. 


१४. सर्वसाधारण भविष्यनिर्वाह निधीची वर्गणी:- शासकीय कर्मचारी विहित नियमानुसार भविष्य 
निर्वाह निधीचा वर्गणीदार असेल त्याच निधीला वर्गणी देणे पुढे चाळू ठेवील. 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन आदेडा क्रमांकःसंकीर्ण-२०१८/(७/२०१८)/आ.(वर्ग-१) 


१५. विभागीय चौकश्ी:- जर arate कर्मचा-याविरुध्द विभागीय चौकशी सुरु करावयाची असेल 


तर त्याला त्याच्या मूळ विभागाकडे पाठविण्यात येईल. शासन त्याला निर्वाह भत्ता देईल, पण तो 
स्वीयेत्तर PATH SA वसूल करण्यात येईल. 


१६. गट विमा योजना लागू करणे:- स्वीयेत्तर Palast श्री.गणपत भाऊसाहेब नान्नोर, कार्यकारी 


अभियंता यांचेकडून राज्य शासकीय गट विमा योजना अंतर्गत आवश्‍यक अशी वसुली दरमहा करावी व 
ती खाली दिलेल्या लेखाशीर्षाखाली भरावी. 

"८११ विमा आणि निवृत्ती वेतन निधी, 

इतर विमा आणि निवृत्तीवेतन निधी, 


राज्य शासकीय गट विमा योजना " 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


